संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२४/प्र.क्र.२५/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.सीओएन २०२३/प्र.क्र.९०/प्रशासन-१, 
दि. ०४ ऑक्टोबर, २०२३ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पर्दाने २०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४. 
३) संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे दि.०१ मार्च, २०२४ रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय :- 
उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील अस्थायी पदे दि.०१ सप्टेंबर, २०२३ ते दि.२९ फेब्रुवारी, २०२४ 


या कालावधीपर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात आली होती. 


2. आता या शासन निर्णयान्वये संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील २० 
पदे व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २७ पदे अशा एकूण ४७ पदांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१९ मार्च, २०२४ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, 


२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. या बाबीबरील संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील पदांच्या वेतनाचा 
खर्च हा *२४०६-वबनीकरण व वन्यजीवन-०२-पर्यावरणीय बनीकरण व वन्यजीवन -११२-सार्वजनिक उद्याने (१) 
अधीक्षक, उपवने व उद्याने (२४०६०८०१)* या लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पर्दानि २०१६,/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१ HAART, २०२४ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकोय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२५/प्रशासन-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१५११३०३०१८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUDEEP SAHADEO REWALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=41570e676233403355caab8cc6f4cb08480e2e80c6afc2b733ca211 
905e1d434, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B5B2DA9CB 10BA8C6D55247B5E56FE2206FFESO0CB862E223 
A178F18C4C5BF7C34, cn=SUDEEP SAHADEO REWALE 


Date: 2024.03.15 11:39:45 +05'30' 


( सुदिप सहदेव रेवाळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 


प्रत :-2) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) लेखा व अधिदान कार्यालय, मुंबई. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/कोल्हापूर/औरंगाबाद/नागपूर. 
५) वित्त विभाग (व्यय-११) / (आ.पु.क.) मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७) निवडनस्ती कार्यासन प्रशासन-१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२५/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


: २०२४ 
दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ os 
अ. पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ वत 
क्र । कार्यालयाचे नावा | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या ce werae 
अस्थायी पदांची  । अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये या q a 
; द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट , 
संख्या 
१ २ ३ शू ष्‌ ऱि 
१ | संचालक, उपवने व २१ शि ०१ २० 
उद्याने, मुंबई 
'एकूण २९ Loe (| २० 
विवरणपत्र (२) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
: २०२४ 
दि.२९/०२/२०२४ । दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ व 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ कर 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या चत 
द्याय धारया पती आत्या ieee पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची । अस्थायी पदांमध्ये अस्थायी पदांमध्ये a क अ ओड यर 
; द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट , 
संख्या 
२ ३ शु ष्‌ ि 
संचालक, उपवने व २८ | ०१ २७ 
उद्याने, मुंबई 
एकूण २८ [2 ae २७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


